डॉ.गौतम नामदेव खरे, सहाय्यक 
प्रकल्प अधिकारी (पशुसंवर्धन) जिल्हा 
ग्रामीण विकास यंत्रणा, जळगांव यांना 
पदस्थापना देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : पसंप्र-२०१६/प्र.क्र.१६५/पदुम-१ 
५वा मजला विस्तार, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक :- ०३ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा :- सहआयुक्त पसं (मुख्यालय),पुणे यांचे पत्र क्र.राजप-१/विनंती बदली/डॉ. खरे/१०८/२०१८, 
पसं-२,दि. १९.०१.२०१९ 


शासन आदेशा :- 

डॉ. गौतम नामदेव खरे हे सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (पशुसंवर्धन) या पदावर जिल्हा ग्रामीण विकास 
यंत्रणा, जळगांव येथे प्रतिनियुक्तीने कार्यरत आहेत. डॉ. खरे हे दि.३१.१०.२०१९ रोजी नियतवयोमानाने शासन 
सेवेतून सेवानिवृत्त होणार असल्याने त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या अनुषंगाने त्यांची जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, 
जळगांव येथून पशुसंवर्धन विभागात पदस्थापना देणे आवश्‍यक असल्याने त्यांची खालीलप्रमाणे Rat पदावर 
पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अधिका-यांचे नाव व पदनाम पदस्थापनेचे ठिकाण शेरा 
डॉ. गौतम नामदेव खरे, सहाय्यक प्रकल्प | सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, जिल्हा । रिक्‍त पदावर 
अधिकारी (पशुसंवर्धन) जिल्हा ग्रामीण | uma उपआयुक्त कार्यालय, 
विकास यंत्रणा, जळगांव जळगांव 


२.  डॉ.खरेयांनी त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. तसेच संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी 
त्यांचा रुजू अहवाल शासनास vijay.chaudhari@nic.in या ईमेल संकेतस्थळावर त्वरीत सादर करावा. 

३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०८०३१६४४३८३४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, rr 
VIJAY KARBHARI : 


CHAUDHARI 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


०क््& 


प्रत :- 
१. आयुक्त, पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. प्रादेशिक wad सहआयुक्त नाशिक विभाग, नाशिक 
३. जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, जळगांव 
४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव, जि.जळगांव 
५. डॉ. गौतम नामदेव खरे, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (पशुसंवर्धन) जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जळगांव 
(आयुक्त, WRIST महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मार्फत अग्रेषित) 
६. निवड नस्ती. 


